महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः उसब-१३१८/प्र.क्र.१९/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक: २७ जुले, २०१८ 


संदर्भ : १) या विभागाचे समक्रमांक दिनांक ०८.०६.२०१८ चे आदेशा 
२) सा.प्र.वि. शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१४, दिनांक ०९.०८.२०१६ 
३) सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/१४, दिनांक २३.१२.२०१६ 


शासन आदेठा 


संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील आदेशान्वये बदली अधिनियम, २००५ अंतर्गत मंत्रालयीन विभागातील सह/ 
उप सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीने पदस्थापना करण्यात आल्या आहेत. सदर आदेशातील काही 
सह/उप सचिवांना विभागांनी अद्यपि कार्यमुक्त केलेले नाही. तसेच काही सह/उप सचिवांच्या बदलीस 
मुदतवाढ/स्थगिती/रद्द करण्याची विनंती विभागास प्राप्त झाली आहे. या विनंत्या अमान्य करण्यात येत आहेत. 
त्यानुसार पुढील तक्त्यामध्ये नमूद सह/उप सचिवांना संदर्भाधीन क्रमांक २ व ३ येथील शासन परिपत्रक/ शासन 
निर्णयाच्या अनुषंगाने त्यांच्या नावासमोरील रकाना क्रमांक ३ येथील विभागातून रकाना क्रमांक ४ येथील 
बदलीच्या विभागात रुजू होण्यासाठी दिनांक ३१.०७.२०१८ (म.नं.) पासून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम सध्याचा विभाग बदलीनंतरचा विभाग 
Le २ ३ Sa ae 
ae श्री.सु.भि.पाटणकर, सह सचिव | महसूल व वन विभाग पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग 
२ _  श्री.म.सा.ठोंबरे, सह सचिव सार्वजनिक आरोग्य कौशल्य विकास व उद्योजकता 
विभाग विकास विभाग 
3. श्री.उ.द.वाळुंज, सह सचिव अन्न, नागरी पुरवठाव । उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
ग्राहक संरक्षण विभाग  । विभाग 
४  । श्री.ता.मा.कोळेकर, सह सचिव | सार्वजनिक आरोग्य अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
विभाग संरक्षण विभाग 
५ | STRAUS, सह सचिव कृषी व पदुम विभाग विधी व न्याय विभाग 
६ | श्री.अ.मा.आत्राम, सह सचिव उद्योग, ऊर्जा व कामगार | कृषी व पदुम विभाग 
विभाग 


2. संबंधित सह/उप सचिवांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक 
४ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागात दिनांक ०१.०८.२०१८ (म.पू.) रोजी रूजु व्हावे. सदरचे आदेश हेच 
कार्यमुक्‍ततेचे seat असून संबंधित विभागांनी स्वतंत्र आदेशा निर्गमित करण्याची आवश्‍यकता नाही. 


शासन Seal क्रमांकः उसब-१३१८/प्र.क्र.१९/का.१४ 


३. म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काठून टाकणे यांच्या 
काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ चे नियम १२ मधील तरतुदीनुसार उपरोक्‍त तक्त्यात नमूद सह/उप सचिवांना 
पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय नसल्याने, ते जर त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ४ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या 
विभागात तत्काळ रूजू झाले नाहीत तर, त्यांच्या अनुपस्थितीचा कालावधी सेवाखंड धरण्यात येईल. 

४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०७२७१७२९३९२२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Imtiyaz 


Mushtaque ithe 
Kazi —, 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सर्व संबंधित सह/उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

३. सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


